औरंगाबाद जिल्ह्यातील इतर जिल्हामार्ग 
व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१२७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ - शासन निर्णय क्रमांक - रवियो-२०१८/प्र.क्र.१२७/नियोजन-२ दि. १०/०८/२०१८. 


शुद्धीपत्रक :- 

शासन निर्णय क्र. रवियो-२०१८/प्र.क्र.१२७/नियोजन-२ दि. १०/०८/२०१८ मधील 
TUM अनुक्रम-१ येथे “राज्यमार्ग-१६” ऐवजी “राज्यमार्ग-२१६” व अनुक्रम ४ येथील रस्त्याचे 
नाव “प्रमुख राज्यमार्ग-५ (नविन घोषित राष्ट्रीय महामार्ग-७५३ एफ) पाथ्री - वाघलगांव - नरला - 
शेलगांव - गेवराई गुंगी - प्रमुख जिल्हा मार्ग-१४ रस्ता.” ऐवजी “राज्यमार्ग-२१९ (नायगव्हाण) ते 
लामकणा - गेवराई कुबेर - बनगांव - वरझडी - वडखा - पिरवाडी - कच्ची घाटी - महाल पिंप्री - 
चिकलठाणा (प्रमुख राज्यमार्ग-२) रस्ता” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या ७५५/.॥६॥॥१५॥॥.9०७९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०८२०१२०४५५९८१८ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Swaroop 


Tukaram 
Raipure 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,औरंगाबाद. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल झासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


“०? (२ Sf 


